डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला 
अंतर्गत “भाऊसाहेब फुंडकर शासकीय कृषि 
महाविद्यालय, बुलढाणा” या महाविद्यालयाच्या 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:पंदेवि-१३२३/प्र.क्र.२५२/७-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक: १५/०१/२०२४. 


संदर्भ :-१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.११५/७-अ , 

दि.१३/०७/२०२३. 

२) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: कृषिवि-२०११/प्र.क्र.६९/८ अ, 
दि.८/८/२०१४. 

३) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक:ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/ 
का.१४६१,दि.११/०६/२०१८. 

४) विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे 
पत्र जा.क्र.विअ/१२४५/२०२३, दि.०२/११/२०२३. 

५) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांचे पत्र GH. 
मकृप/वि.शि.२/३४४६/२०२३, दि.२३/११/२०२३. 

६) मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
दि.२४/११/२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.०१/१२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला अंतर्गत बुलढाणा येथे शासकीय कृषि 
महाविद्यालय स्थापन करण्यास दि.२८/०६/२०२३ रोजी झालेल्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 
मान्यता देण्यात आळी होती. त्यानुसार विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथीळ शासन निर्णय, 
दि.१३/०७/२०२३ अन्वये डॉ.पंजाबराव देहामुख कृषि विद्यापीठ,अकोला अंतर्गत बुलढाणा येथे 
“भाऊसाहेब फुंडकर शासकीय कृषि महाविद्यालय” या नावाने प्रतिवर्ष go विद्यार्थी प्रवेशक्षमतेचे 
शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर शासकीय कृषि महाविद्यालयासाठी आवश्‍यक असलेल्या शैक्षणिक व प्रशासकीय 
इमारती,विद्यार्थी-विद्यार्थीनी वसतीगृहे,अधिकारी/कर्मचारी निवासी इमारती, व्यायामशाळा, 
सभागृह, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सुविधा केंद्र व इतर अनुषंगिक कामांच्या बांधकामाकरीता एकूण रुपये 
रु.९७७४.८९ लाख इतक्या रक्कमेचा अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव विद्यापीठ अभियंता,डॉ.पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला यांनी महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांचेमार्फत 
शासनास सादर केला होता. 

सदर प्रस्तावाची, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननी केल्यानंतर एकूण रु.९६०१.४२ 
ळाख एवढी रक्‍कम परिगणित केली आहे. त्यानुसार बुलढाणा शासकीय कृषि महाविद्यालयाचा 
प्रस्ताव मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.२४/११/२०२३ 
रोजी झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३/प्र.क्र.२५२/७-अ, 


मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीने बुलढाणा शासकीय 
कृषि महाविद्यालयाच्या बांधकामाकरीता एकूण रु.९६०१.४२ लाख इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास 
मान्यता दिळेली आहे. त्यानुषंगाने डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला अंतर्गत 
शासकीय कृषि महाविद्यालय,बुलढाणा या महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला अंतर्गत बुलढाणा येथील शासकीय कृषि 
महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारती,विद्यार्थी-विद्यार्थीनी वसतीगृहे, अधिकारी/ 
कर्मचारी निवासी इमारती, व्यायामशाळा, सभागृह, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सुविधा केंद्र व इतर 
अनुषंगिक बाबींच्या बांधकामाच्या एकूण रुपये ९६०१.४२ लाख (अक्षरी रुपये शहाण्णव कोटी, एक 
लाख, बेचाळीस हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
मान्यता प्रदान केल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
(सविस्तर तपशिल यासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.) 


१. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच, विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 

२. बांधकामाच्या अंदाजपत्रकावर अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशीक विभाग व उपभोक्ता विभागाच्या वतीने सक्षम 
प्राधीकाऱ्यांचे साक्षांकन असणे आव्यक आहे. 

३. नियोजीत जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. 

४. सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ईमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

५. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख 
करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतींचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग व शासकीय 
इमारती यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करावी. 


२. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ कृषि विषयक शिक्षण व संशोधन, 
०१, पीकसंवर्धन,१२० इतर संस्थांना सहाय्य, (००) (०८) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ००९९) ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान” या 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. याप्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम,१९८३, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे 
परिनियम, १९९० आणि लेखासंहीता १९९१ मधील तरतूदींचा तसेच, प्रचलित शासन आदेशा / 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


४. सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १५५/ 
इमा-२, दि.२३/११/२०२३ व मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
दि.२४.११.२०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार तसेच, वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग-पहिला,उपविभाग-पाच अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३/प्र.क्र.२५२/७-अे, 


बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखालील प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार या 
शिर्षाखाळी अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ 
समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार त्या 
समोरील विहित अटीच्या अधीन राहून तसेच, नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक, दि.११ जून, 
२०१८ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०११५१८३६३३२९०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV 
PATIL 


AT! 
P RAT | B H A DN: CN = PRATIBHA MADHAV PATIL, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
M A D H AV PAT | |. OF MAHARASHTRA, OU = URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2024.01.15 18:36:11 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन,मंत्राळय,मुबंई-३२. 
२. अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुबंई-३२. 
३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग,मंत्राळय,मुबंई-३२. 
४. अपर मुख्य सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुबंई-३२. 
५. अपर मुख्य सचिव (कृषि),कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुबंई-३२. 
६. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
७. कुलगुरु/कुलसचिव,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 
नियंत्रक,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 
. _ विद्यापीठ अभियंता,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),मुंबई/नागपूर. 
११. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रादेशिक विभाग,अमरावती. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/बुलढाणा. 
१३. उपकोषागार अधिकारी, अकोला/बुलढाणा. 
१४. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. जिल्हा लेखापरीक्षा अधिकारी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
१६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१८. उप सचिव (इमा-१/इमा-२),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
१९. उप सचिव (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 
२०. निवडनस्ती, कार्यासन ७-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र : पंदेवि-१३२३/प्र.क्र.२५२/७-अ, दि.१५/०१/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


"परिशिष्ट - अ" 


Name of the Department : Agricultural Department 
Name of Work : Construction of Bhausaheb Phundkar Govt. College of Agriculture, at Buldhana, Dist.Buldhana. 
RECAPITULATION SHEET 
Sr Unit Rate Norms Cost Rs. 
No Particulars of Scope Rs Per (Sqmt./ Meter/ ; - 
: LumpSum etc.) Component Wise Total 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 |Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Agricultural College Building 
Ground Floor 4,377.35 Sq. M 28,000 122,565,800 
First Floor 3,840.26 |Sq.M 28,000 107,527,280 
Boy's Hostel 
Ground Floor 990.25 Sq. M 28,000 27,727,000 
First Floor 920.13 Sq.M 28,000 25,763,640 
Girl's Hostel 
Ground Floor 992.20 Sq. M 28,000 27,781,600 
First Floor 925.48 Sq. M 28,000 25,913,440 
Auditorium Hall 
Ground Floor 1,200.00 |Sq.M 28,000 33,600,000 
Guest House 
Ground Floor 335.64 Sq. M 28,000 9,397,920 
Amenities Block 
Ground Floor 536.70 Sq. M 28,000 15,027,600 
Sports Complex 
Ground Floor 1,190.00 Sq. M 28,000 33,320,000 
Residential Quarters 
Dean Bunglow 
Ground Floor 184.25 Sq. M 28,000 5,159,000 
Class 1 Staff Quarters (2 Buildings) 
Stilt Floor ( 23.08 x 2 ) 46.16 Sq.M 28,000 1,292,480 
First Floor to Third Floor (240 x 3 x 2) 1,440.00 |Sq.M 28,000 40,320,000 
Class 1 Staff Quarters (1 Buildings) 
Stilt Floor 23.08 Sq. M 28,000 646,240 
First Floor & Second Floor (240 x 2) 480.00 Sq. M 28,000 13,440,000 
Class 2 & 3 Staff Quarters (3 Buildings) 
Stilt Floor (102.07 x 3 ) 306.21 Sq.M 28,000 8,573,880 
First Floor to Third Floor (233.20 x 3 x 3) 2,098.80 |Sq.M 28,000 58,766,400 
Total B.U.A. = 19886.51|Sq. M Sub Total (1) 556,822,280 
2_ |Electrification Internal 5% of (a) 27,841,114 
External 6% of (a) 33,409,337 
Fire Fighting Arrangements etc. LS. 8,000,000 
Lifts LS. 2,000,000 
CCTV LS. 500,000 
Pump house, bore well etc LS. 1,500,000 
Sub Total (2) 73,250,451 
3 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (3) 27,841,114 
4 |Furniture 10,715.00 |Sq.M 5000 Sub Total (4) 53,575,000 
Sub Total (A) 711,488,845 
(B) |MISCELLANEOUS ITEMS 
Compound Wall & Gate (Rmt.) 1220|Rmt 8000 9,760,000 
Water Main Storage 1,000,000 
Internal /Approach Roads, Land Development, र 
Parking, Land Scaping, CC Drains Etc. १0५00 2०80371003 
Sub Total (B) 35,817,003 
Project Cost (P)= (A) + (B) 747,305,847 
(C) |PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (sub total १1) 22,272,891 
(ii) GST 18% on (P) 134,515,053 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 37,365,292 
(iv) PMC Charges  1.5% on (P) 11,209,588 
(v) Labour Insurance 1% on (P) 7,473,058 
Sub Total (C) 212,835,882 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) 960,141,730 
Say Rs. Lakhs 9601.42 
PLINTH AREA RATES FOR 
1 Bldg Proper Cost = Rs 28,000 /Sqm 
2 Elect. Work = Rs 3,683 /Sqm 
3 Water Supply = Rs 1,400 /Sqm Digitally signed by PRATIBHA MADHAV 
4 Furniture = Rs 5,000 /Sqm PRATIBHA DN: GN = PRATIBHA MADHAV PATIL, C = 
5 Total = Rs 35,777 /Sqm IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
6 Overall construction rate = Rs 37,579 /Sqm M A D H AV i AT | L व NENT DEPARTMENT 


Date: 2024.01.15 18:36:33 +05'30' 


( प्रतिभा पाटील ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


